महाराष्ट्र शासन 
क्र. विभाचौ १६१८/प्र.क्र. ३९/११-अ 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- १७ सप्टेंबर, २०१८ 
प्रति, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
आस्थापना शाखा 


विषय :- विभागीय चौकशी 
कंत्राटी तत्वावर नियुक्तीसाठी इच्छुक सेवानिवृत्त चौकशी 
अधिकाऱ्यांची सामायिक यादी (पॅनल)(गट क व ड कर्मचाऱ्यांसाठी) 


संदर्भ-: १) शासन पत्र क्र.विचौअ १६१८/प्र.क्र.३९/११अ, दि. २३.७.२०१८ 


विषयांकित प्रकरणी संदर्भाधिन शासन पत्रान्वये सेवानिवृत्त अधिका-यांची नावे असलेल्या 
सामायिक याद्या (पॅनल) सामान्य प्रशासन विभागामार्फत शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली होती. सदर यादीमध्ये नमूद ८८ कंत्राटी तत्वावरील सेवानिवृत्त 
कंत्राटी चौकशी अधिकारी यांच्या यादीमध्ये ३ नवीन कंत्राटी चौकशी अधिकारी यांच्या नावाचा Waray 
करण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यानुसार खाली नमूद ३ नवीन कंत्राटी चौकशी अधिकारी यांच्या नांवाचा 
समावेश करण्यांत येत आहे. तसेच शासन पत्र दि.२३/७/२०१८ मधील तरतूदी या अधिकारी यांना देखील 
लागू राहतील. 


अ.क्र. सेवानि म दिनांक शी सेवानिवृत्तीवे | निवासी पत्ता कोणत्या जिल्हय 
याचे नांव fe ळी ण काम ण्य 
Hos पद व| इच्छुक आहेत. 
वेतनश्रेणी 
शि . एस. जी. सोनवणे, | ९/१२/१९४७ | ३१/१२/२००५ .संचालक g शास्त्री न. पा.लातूर, उस्मानाबाद 
मो.क्र.१८६०८६३१२५ पशुसंवर्धन वर्ग-१ यटी, साई रोड, आर्वी) व अहमदनगर 
(८-०००-१३५०० |ळातूर 
२ श्री.बा.शि. २/६/१९५१ | ३०/६/२००९ | सचिव 'श्री.कॉम्प्लेक्स, फेज-४,को.ऑ. | मुंबई व ठाणे 
गायकवाड, १५६००- . पलॅट क्र. अ-४ /६०४, 
मो.क्र. ९८७०५४८९८८ 3३९१००-- ग्रेड पे खडकपाडा बर्वे रोड,कल्याण 
6६०० (प)जि.ठाणे 
३ BIL कारभारी पुंडलीक) २.६.१९५२ | १/७/२०१० प अधिक्षक श्रीकृष्ण छाया, प्लॉट नं.१८, |नाशिक 
जाधव -२ अपूर्वा कॉलनी,शिवराम नगर, 
मो.क्र. ९७२७७८२६४ नारायण बापू चौक जेल रोड, 
नाशिक US 


शासन पत्र क्रमांकः विभाचौ १६१८/प्र.क्र. ३९/११-अ 


३. सदर सेवानिवृत्त कंत्राटी चौकशी अधिकारी यांची एकत्रित सामायिक यादी (पॅनल) महाराष्ट्र शासनाच्या 
www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०१८०९१७१६४८२०४८०७ असा आहे. हे शासन पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | व्या 

Suunil Kantilal cso ne 


2.5.4.20=b6 1fb96330da2729ae7 6fa203c7 739307 e9cf41503af99b21 
2a8a3fd8183cb4, 


Randive crac 
(सुनील रणदिवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत माहितीसाठी सादर- 
१. सर्व विभागीय आयुक्त, 
२. सर्व जिल्हाधिकारी, 


३. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व क्षेत्रिय कार्यालये (संबंधित विभागामार्फत) 
४. संबंधित सेवानिवृत्त कंत्राटी चौकशी अधिकारी 
५. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन 99-3) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


